"Soa चेंज हा चित्रपट राज्यातील 
शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी 


देण्याबाबत. 
शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १९ एप्रिल, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशिक्षण, दिनांक:-११ एप्रिळ,२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


श्री. समर्थ फिल्मस, नवी मुंबई "लेट्स चेंज" या मराठी चित्रपटास दिनांक ११ एप्रिल,२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना दाखविण्यास अटी व शर्तीच्या आधीन राहून शैक्षणिक वर्ष 
सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षापुरती परवानगी देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामधील अट क्र. ४ 
खालील प्रमाणे आहे:- 

सदरहू चित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून रुपये २०/- (रुपये वीस फक्त) पेक्षा जास्त मुल्य 

आकारता येणार नाही. त्या ऐवजी 

सदरहू चित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्याकडून रुपये १०/- (रुपये दहा फक्त) पेक्षा जास्त मुल्य आकारता 
येणार नाही असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१९१७२३४४२९२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by NEHA NANDKUMAR HUMRASKAR 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
N E H A N A N D K U M A R EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
१9७0053715: 


b9e08b’ bebt 
bf: 
F83EBCFE4417B: 


7 
2c: 

HUMRASKAR = Tre ह 
IDF 1D9A2A0E92B2B: NEHA NANDKUMAR HUMRASKAR, 


(नेहा हुमरसकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशिक्षण 
३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या परीषद), wor, सदाशिव पेठ 
कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०. 
४. संचालक, राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी), पुणे 


५. विभागीय शिक्षण उप संचालक (मुंबई/पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/ औरंगाबाद/ लातूर/अमरावती/ 
नागपूर 

६. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद संचालनालयामार्फत) शिक्षण निरीक्षक, 
उत्तर / दक्षिण / पश्चिम मुंबई 

७. श्री. समर्थ फिल्मस,ए एल १/२९६, जय किसान सो, सेक्टर १७, ऐरोली, नवी मुंबई.४०० ७०८. 


८. निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


